प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकांवर सहमती 
दर्शविण्यापूर्वी प्रत्यक्ष जागा उपलब्ध असल्याची 
खात्री करणेबाबत -मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. २११/इमा-३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२३ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- शासन परिपत्रक क्रमांक भूभाडे - २०१९/प्र.क्र.१७४/रस्ते-७, दि.०३.१२.२०१९ 


यरस्तावना - 

राज्यातील बहूतांशी प्रशासकीय विभागाच्या इमारतींचे बांधकाम व अनुषंगिक कामे सार्वजनिक 
बांधकाम विभागामार्फत केली जातात. सदर बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यावरही प्रत्यक्षात 
जागा उपलब्ध नसल्यामुळे बांधकामे सुरु न झाल्याच्या बाबी निदर्शनास येतात. याबाबत शासन परिपत्रक 
दि.०३.१२.२०१९ रोजी सुचना दिलेल्या असूनही त्यांचे पालन होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

जागा उपलबध होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कालावधी व्यतीत झाल्यानंतर मंजूर अंदाजपत्रकीय 
रकमेमध्ये कामे होत नसल्यामुळे कामे रद्द करणे किंवा सुधारीत प्रशासकीय मान्यता घेणे अशा बाबी उद्भवत 
असल्याचे निदर्शनास येत आहे. प्रशासकीय मान्यतेसाठी अंदाजपत्रक मंजूरीस्तव सादर करतांना जागा 
उपलब्ध आहे असे प्रमाणपत्र दिले जाते. तथापि, प्रत्यक्षात जागेची तपासणी (Verification) होत नसल्याचे 
निदर्शनास येते. त्यानुषंगाने सुधारीत मार्गदर्शक सूचना प्रसृत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
१. प्रशासकीय मान्यतेचे अंदाजपत्रक सादर करतांना, जमीन उपलब्धतेकरिता खालीलप्रमाणे सुधारित 
मार्गदर्शक सूचना प्रसृत करण्यात येत आहेत :- 

१.१ सार्वजनिक बांधकाम विभागाची स्वत:ची कामे असल्यास, जागा उपलब्धतेबाबतचे ७/१२ व Property 
Card कार्यकारी अभियंता, सा.बां. यांनी स्वत: तपासावी. आवश्‍यक ती जागा कागदपत्रावरुन उपलब्ध 
होत असेल तर कार्यकारी अभियंता यांनी स्वत: (कोणालाही अधिकार प्रदान करण्यात येऊ नयेत) 
जागेवर जाऊन Geo-Tagging सह Photograph काढावे. फोटोमध्ये जागेबरोबरच कार्यकारी 
अभियंता हे स्वत: दिसतील अशा पध्दतीने किमान वेगवेगळ्या दिशेचे ४-५ Photograph काढण्यात 
यावे. तसेच काढलेले Photographs साक्षांकित करुन अंदाजपत्रकासोबत जोडावे. सांक्षाकित 
करतांना कार्यकारी अभियंता यांनी त्यांचे नाव व पदनाम नमूद करावे. 

१.२ अधिक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या अंदाजपत्रकावर कार्यवाही 
करतांना ७/१२, Photograph व Property Card वर खात्री करुन प्रतिस्वाक्षरी करावी. 

१.३ इतर प्रशासकीय विभागांची प्रशासकीय मान्यता अंदाजपत्रके त्या विभागास सांक्षाकित करुन सादर 
करताना, कार्यकारी अभियंता यांनी आवश्‍यक तेवढ्या किमान जागेची खात्री ७/१२, Property Card 
वरुन करण्यात यावी व जागा उपलब्ध असल्यास, जागेची पाहणी करण्यात यावी. जागेची पाहणी 
करतांना कार्यकारी अभियंता हे स्वत: किंवा त्यांनी लेखी स्वरुपात नामनिर्देशीत केलेले त्या कामाशी 
संबंधित उप अभियंता व उपभोक्ता खात्यातील किमान जिल्हा स्तरीय अधिकारी व अपवादात्मक 
स्वरुपात त्यांनी लेखी स्वरुपात नामनिर्देशित केलेले किमान वर्ग-१ दर्जाचे अधिकारी उपस्थित 
राहतील याची दक्षता घ्यावी. या सर्वांसह किमान ४-५ Photograph वेगवेगळया दिशेचे Geo- 
Tagging करुन काढण्यात यावेत व त्यावर सर्व उपस्थितांनी नाव, पदनामासह साक्षांकित करुन 
अंदाजपत्रकासोबत जोडावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. २११/इमा-२३ 


१.४ अंदाजपत्रक प्राप्त झाल्यावर, कार्यकारी अभियंता, अधिक्षक अभियंता आणि मुख्य अभियंता यांनी 
७/१२, Photograph व Property Card वर खात्री करुन प्रतिस्वाक्षरी करावी. उपभोक्ता खात्याचे 
जिल्हा स्तरीय अधिकारी भेटीदरम्यान उपस्थित नसल्यास, त्यांची सुध्दा प्रतिस्वाक्षरी, नाव व 
पदनामासह घेण्यात यावी. वरील बाबींच्या पुर्ततेशिवाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी 
यांनी अंदाजपत्रक सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी पाठवू नयेत. 
१.५प्रस्तावित इमारत बांधकामासाठी आवश्‍यक जागा उपलब्ध असल्याचे उपभोक्ता विभागाचे प्रमाणपत्र 
असल्याशिवाय, प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चस्तरीय सचिव समितीपुढे सादर करण्यात येणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 
२. वरील सूचनांचे तंतोतंत व काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
३. यापुढील कालावधीत वरील सूचनांचे उल्लंघन करुन, प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव मंजुरीस्तव 
शासनास प्राप्त झाल्याचे आढळल्यास, सर्व संबंधितांविरुध्द कारवाई करणे क्रमप्राप्त राहील, याची नोंद 
घ्यावी. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२३१५१६४६८५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SACHIN MANIKRAO CHIVATE 

S A C H | N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e5 1 dff58ad80dfdae3976edee46d1 bf7934d0146 


M A N | K R A 9cb4d916976c25305666b6 13, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=40AE84322C80D3E4EA 1B574EB3782ED6C 


B133B938933BDF197ED5A1551D8622A, cn=SACHIN 
C H | VAT E MANIKRAO CHIVATE 


Date: 2023.10.23 15:19:20 +05'30' 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति - 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य ,मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

यांना विनंती करण्यात येते की, उपरोक्त शासन निर्णयातील सूचना आपल्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रीय 

कार्यालयांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात. 
३. सर्व मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग. 
४. मुख्य अभियंता (विद्युत), सा.बां. विभाग, मुंबई 
५. सर्व अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ. 
६. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


